श्री साईबाबा संस्थानचे मौजे निमगांव कोऱ्हाळे 
येथील गट नं. १८३ पै येथे शैक्षणिक संकुल 
उभारण्यास येणाऱ्या रु.१५८.७४ कोटी खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 

शासन निर्णय क्र. सासंवि -१०१८/९६९/प्र.क्र.११०/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएस/वशि-बांधकाम/९६३/२०१८,दि.२५.०५.२०१८ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएस/वशि-बांधकाम/१६८४/२०१८,दि.०५.०६.२०१८ 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएस/वशि-बांधकाम/३९७४/२०१८,दि.२९.०९.२०१८ 
प्रस्तावना:- 


श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी मार्फत विविध शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. तथापि, या 
शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्यामुळे, वर्गांची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे, काही 
शैक्षणिक संस्थांचे वर्ग २ सत्रामध्ये भरावे लागत आहेत. शिर्डी व परिसरातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक सोय तसेच 
त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी भव्य शैक्षणिक संकुल उभारण्याचा निर्णय व्यवस्थापन समितीच्या 
दि.०२.०२.२०१८ रोजीच्या सभेमध्ये घेण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान 
विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रान्वये शैक्षणिक संकुलाच्या उभारणीस व त्यासाठी येणाऱ्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी असून त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन नर्णय:- निर्णय:- 


श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (सुधारणा) अधिनियम,२००४ च्या कलम २१ (२)(एक) 
मधील तरतुदीनुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या मौजे निमगांव Gerd येथील गट नं. 
१८३ पै येथे शैक्षणिक संकुल उभारण्यास येणाऱ्या रु.१५८,७४,१४,३९६.०० इतक्या खर्चास पुढील 


तपशिलाप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि -१०१८/९६९/प्र.क्र.११०/का.१६ 


Sr.No. Building Type Cost (Rs.) 
A Civil Work 
1 English medium, School 299406668 
2 Kanya Vidya Mandir 201904413 
3 Jr. Sr. B B A and BCA College 201904413 
4 Auditorium 177990563 
5 Indoor Sport facility 72531236 
[6 Swimming Pool 12836779 
Sub Total 966,574,072 
IB Internal Plumbing 
1 English medium, School 2552334.31 
2 Kanya Vidya Mandir 1899425 .28 
3 Jr. Sr. B B A and BCA College 2118931.33 
4 Auditorium 1049500.79 
5 Indoor Sport facility 211254.12 
16 _ | Swimming Pool (Equipment+Plumbing) 2312360.00 
Sub Total 10143805.85 
C External Plumbing 16684096.00 
1D _| Fire Budgetory Cost 8882432.00 
E Internal concrete Roads 21896405.00 
F Compound Wall & Security Cabin 18050604.40 
G Underground Water Tank (3 lakh lit) 5543275.31 
॥: _—i| Lift 
1 English medium, School 11200000.00 
2 Kanya Vidya Mandir 11200000.00 
3 Jr. Sr. B B A and BCA College 11200000.00 
4 Auditorium 11200000.00 
5 Indoor Sport facility 2800000.00 
Sub Total. 47600000.00 
[I _| Internal Electricfication 
1 English medium, School 11916307.12 
2, Kanya Vidya Mandir 7944546.12 
3 Jr. Sr. B B A and BCA College 7935346.12 
4 Auditorium 1263936.22 
5 Indoor Sport facility 5121373.00 
Sub Total.. 34181511.58 
J External Electrification 18663977.40 
Total Cost 1148220179.00 
Add 10% increase in SSR 114822017.00 
Additional 10% escalation 114822017.00 
Technical scrutiny charges 1.25% 14352752.00 
Add contingencies 5% 57411009.00 
Project Cost 1587414395.00 
Add GST 12% 137786421.00 
Total Project Cost 1587414396.00 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि -१०१८/९६९/प्र.क्र.११०/का.१६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१७१६४३४०७०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2018.10.17 17:37:24 +05'30' 


(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रति: १) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा अध्यक्ष, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 


) 
५) निवड नस्ती/का.१६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


